कांबळगांव, जि. पालघर तसेच मुंढेगांव जि. 
नाशिक येथील मध्यवर्ती स्वयंपाकगृहाच्या 
संचलनासाठी सुधारित मार्गदर्शक तत्वे विहित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : शहाआझा-२०१५/प्र.क्र.१०० (भाग-२)/का.१३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: २२ ऑगस्ट, २०२३ . 


वाचा :- १) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : शाआझ्ाा-२०१५/प्र.क्र.१०० 

(भाग-१)/का.१३-अ, दिनांक २९ जुले, २०१५ 

2) आदिवासी विकास विभाग, शासन पत्र क्रमांक : शाआशा-२०१५/प्र.क्र.१०० 
(भाग-१)/का.१३-अ, दिनांक २४ नोव्हेंबर, २०२० 

३) आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र.शाआज्ाा-२०२०/प्र.क्र.११७/का.१३-अ 
दिनांक ३० डिसेंबर, २०२०. 

४) आदिवासी विकास विभाग, झासन पत्र क्रमांक : शाआझा-२०१५/प्र.क्र.१०० 
(भाग-१/का.१३-अ, दिनांक १७ सप्टेंबर, २०२१ 

५) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : शाआडा-२०१५/प्र.क्र.१०० 
(भाग-१)/का.१३-अ, दिनांक 03 डिसेंबर, २०२१ 

६) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे पत्र क्र.शाआडा-२०२१/प्र.क्र.०५/का- 

६(११)/३९००, दिनांक २ जून, २०२३ 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


वाचा क्र. ५ येथील दिनांक ०३ डिसेंबर, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयासोबतच्या 


परिशिष्ट-१ अंतर्गत मध्यवर्ती स्वयंपाकगृहामार्फत त्या कार्यक्षेत्रातील शासकीय आश्रमशाळा व 
वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांना द्यावयाचा नास्ता /जेवण याचा तपशिल ( Menu) याऐवजी खालीलप्रमाणे 


वाचावे. 
“परिशिष्ट-१” 
पहिला व तिसरा आठवडा 
अ.क्र. । दिवस नास्ता दुपारचे जेवण अल्पोपहार रात्रीचे जेवण 
i सोमवार | इडली सांबर , केळी, | चपाती, तुरडाळ | काळाचना चाट, | चपाती, मुगदाळीचे 


उकडलेले अंडे, | तडका, हंगामी | नाचणी लाडु, | वरण, फुलकोबी- 


दुधामध्ये हॉर्लेक्स / | हिरवी कोणतेही हंगामी | मटार- बटाटा 
कॉम्प्लॅन व यासारखी | पालेभाजी(सुकी), | फळ (सफरचंद) | मिक्स व्हेज भाजी, 
पोषण पावडर | भात, वरण, दही भात, वरण 


मिसळून देणे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः शाआशा-२०१५/प्र.क्र.१०० (भाग-२)/का.१३ 


२ मंगळवार | उसळ पोहा, केळी, | चपाती, आलु  ब्रेड-बटर, चपाती, मिक्स 
उकडलेले अंडे, | मटार,तुरदाळ रोस्टेड चणा, | डाळ, लाल 
दुधामध्ये sere / | तडका, भात,दही |।बेसन लाडु, | भोपळा, भात 
कॉम्प्लॅन व यासारखी कोणतेही हंगामी 
पोषण पावडर फळ (पपई) 
मिसळून देणे. 

३ बुधवार | थेपळा, दही केळी, | चपाती, अंडा-करी | मोड आलेल्या | चपाती,  वांगी- 
उकडलेले अंडे | उडीद डाळ, पालक | कडधान्यची बटाटा भाजी, 
दुधामध्ये हॉर्लेक्स / | पनीर, भात, दही | उसळ, तीळाचा | भात,फोडणीचे 
कॉम्प्लॅन व यासारखी लाडु, (कोणतेही | वरण 
पोषण पावडर हंगामी फळ) 
मिसळून देणे. 

४ गुरूवार | शेवया उपमा, केळी, | चपाती, मटकीची | भेळ, राजगीरा ' चपाती, भेंडीची 
उकडलेले अंडे, | उसळ, मिक्स व्हेज, | लाडु,  चिक्कु भाजी, शेव भाजी, 
दुधामध्ये हॉर्लेक्स / | भात, ,दही (कोणतेही हंगामी | भात, वरण 
कॉम्प्लॅन व यासारखी फळ) 
पोषण पावडर 
मिसळून देणे. 

५ | शुक्रवार । साबुदाना खिचडी, | चपाती,  बेसण | कुकीज, चिक्की | चपाती, मिक्‍स 
केळी, उकडलेले | झुणका अथवा | (शेंगदाणा), पेरू, | डाळ, शिमला 
अंडे, दुधामध्ये | बेसन, दुधी भोपळा | (कोणतेही हंगामी | मिर्ची, भात, वरण 
BOR / कॉम्प्लॅन व | मसाला, भात, दही | फळ) 
यासारखी पोषण 
पावडर मिसळून देणे. 

६ शनिवार | मिसळ पाव, केळी, | चपाती, राजमा | कांदा भजी, | चपाती, फोडणीचे 
उकडळेळे Bs, मसाला, संत्री/लिबु तुरदाळीचे वरण, 
दुधामध्ये हॉर्लेक्स / | पानकोबीची भाजी, | पाणी/मोसंबी, । दुधी भोपळयाची 
कॉम्प्लॅन व यासारखी | भात, दही केळी चिप्स, बेसन | भाजी, भात 
पोषण पावडर लाडु 
मिसळून देणे. 

9 रविवार | मिक्य व्हेज दलिया, | चपाती, अख्खे | फरसाण, पेरू बटाटा भाजी, 
उकडलेले अंडे, मुगाची भाजी,, | बुंदिचा लाडु, | चपाती व्हेज 
केळी, दुधामध्ये । फ्लॉवरची भाजी | (कोणतेही हंगामी | बिर्याणी, रायता, 
हॉर्लेक्स / कॉम्प्लॅन व | भात, वरण,दही फळ) पापड, लोणचे, 
यासारखी पोषण गाजर हलवा/दुधी 
पावडर मिसळून देणे. हलवा. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः शाआशा-२०१५/प्र.क्र.१०० (भाग-२)/का.१३ 


-: दुसरा व चौथा आठवडा :- 

अ.क्र. | दिवस नास्ता दुपारचे जेवण अल्पोपहार रात्रीचे जेवण 

i सोमवार | पावभाजी, उकडलेले | चपाती, भाकरवडी, शेंगदाणा | चपाती, आलु 
अंडे, केळी, दुधामध्ये । पानकोबीची भाजी | लाडु डाळिंब | मटार, उडीद 
BOR / कॉम्प्लॅन | कोशिंबीर, (कोणतेही हंगामी | दाळ, भात, 
यासारखी पोषण | सोयाबीन फळ) 
पावडर मिसळून देणे. | मासाला, भात 

२ मंगळवार | होव-कांदा मटकी | चपाती, मिक्‍स | राजगीरा चिक्की | चपाती, , मिक्‍स 
उसळ, केळी, | डाळ, भरले वांगी | मसाळा पॉपकॉर्न, | व्हेज भाजी, 
उकडलेले अंडे | भाजी, भात (कोणतेही हंगामी | भात, वरण 
दुधामध्ये हॉर्लेक्स / फळ) 
कॉम्प्लॅन व यासारखी 
पोषण पावडर 
मिसळून देणे., 

३ बुधवार । मेथी थेपळला, केळी, | चपाती, भेळ, बेसन लाडु, | चपाती, भ्रली 
उकडलेले अंडे, | मटन/चिकन (कोणतेही हंगामी | वांगी भात, वरण 
दुधामध्ये हॉर्लेक्स / | मसाला भाजी, | फळ) 
कॉम्प्लॅन व यासारखी | भात, वरण 
पोषण पावडर | (शाकाहारी- पनीर 
मिसळून देणे., बटर मसाला) 

४ गुरूवार | fea व्हेज दलिया | चपाती, राजमा | मेथी खाकरा, | चपाती, मुगदाळ 
केळी, उकडलेले | मसाला, लसुनी | शंकरपाळी, तडका भरली 
अंडे, दुधामध्ये | मेथी भाजी किंवा | सफरचंद, भेंडीची भाजी, 
हॉर्लेक्स / कॉम्प्लॅन व | हंगामी हिरवी भात, वरण 
यासारखी पोषण | पालेभाजी, भात 
पावडर मिसळून देणे. 

५ | Uae | कांदे पोहे, उकडलेले | चपाती, छोले | संत्री/लिंबुपाणी/मोसं | चपाती, मिक्‍स 
अंडे, केळी, दुधामध्ये | मसाला, फ्लॉवर- | बी, कचोरी(90), | डाळ, शिमला 
हॉर्लेक्स / कॉम्प्लॅन व | बटाटा भाजी, | बुंदिचा लाडु मिर्ची/वाळ 
यासारखी पोषण | भात पापडी/गवार, 
पावडर मिसळून देणे. भात, वरण 

& शनिवार | tat उपमा, केळी, | चपाती, काळे | समोसा (Dr), बेसन | चपाती, सपक 
उकडलेळे अंडे, | चण्याची उसळ, | लाडु, पपई | वरण (तुरडाळ, 
दुधामध्ये हॉर्लेक्स / | लालभोपळयाची | (कोणतेही हंगामी | हिरवी मिरची, 
कॉम्प्लॅन व यासारखी | भाजी, भात फळ) आले), दुधीचा 
पोषण पावडर कोफ्ता, भात 
मिसळून देणे., 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः शाआशा-२०१५/प्र.क्र.१०० (भाग-२)/का.१३ 


9 रविवार | ऑमलेट पाव, । चपाती, भेळ, राजगिरा | फ्लॉवर किंवा 
(शाकाहारी- सुकी | (शाकाहारी:- चिक्की, (कोणतेही | discs मसाला 
बटाटा भाजी- | पातोडी रस्सा) | हंगामी फळ) भात, चपाती, 
पाव/कांदा भजी) | चिकन/मटन हिरवी पाले 
उकडलेले अंडे, | मसाला, भाजी, चणा 
केळी, दुधामध्ये | पानकोबीची मसाला, भात 
हॉर्लेक्‍्स / कॉम्प्लॅन व | भाजी, भात 
यासारखी पोषण 
पावडर मिसळून देणे. 

टिप: 


२. 


१. जिरा राईस/ लेमन राईस/ऑनियन राईस/पुलाव यापैकी एक एका दिवसात किमान दोन वेळा देण्यात 
यावा. 

२. दर दिवशी दुपारच्या जेवणासोबत पापड, लोणचे, दही व सॅलड देण्यात यावे. तसेच रात्रीच्या जेवणासोबत 
शेंगदाणा चटणी व तीळाची चटणी आलटुन पालटुन देण्यात यावी. 

३.चिक्कु, पपई, केळी, पेरू, सफरचंद, संत्री, मोसंबी, इ. हंगामी फळ प्रतिविद्यार्थी ७५ ते १०० ग्रॅम या प्रमाणात 
द्यावे. 

४. शेंगदाणा लाडु १०० ग्रॅम, पॉपकॉर्न,सुकी भेळ,फरसाण प्रतविद्यार्थी १०० ग्रॅम या प्रमाणात द्यावेत. 

५. प्रति विद्यार्थी १ अंडी व २ केळी याप्रमाणत देण्यात यावे. 

६.प्रत्येक महिन्याच्या २ ऱ्या रविवारी चिकन व ४ थ्या रविवारी बोकडाचे मटन मांसाहारी विद्यार्थ्यांना कमीत 
कमी १०० ग्रॅम ते जास्तीत जास्त १५० ग्रॅम या प्रमाणात मटण /चिकन देण्यात यावे. 

७. प्रत्येक महिन्याच्या २ र्‍या व ४ थ्या रविवारी शाकाहारी विद्यार्थ्यांना शिरा,खिर,गुलाबजाम या सारखे गोड 
पदार्थ किमान १०० ग्रॅम देण्यात यावे. 

८. जेवण व अल्पोपहार बनविण्याकरीता Packed शेंगदाणा des, तीळाचे तेल किंवा सनफलावर तेलात 
वापरणे बंधनकारक राहील. या व्यतीरिक्त कोणतेही दुसरे तेलाचा वापर करण्यात येऊ नये. 
सदरचे शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२३०८२२११५८५८५९२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


V | J E S | N G Digitally signed by VUESING FATTESING VASAVE 
DN: IN, -GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, TRIBAL 

DEVELOPMENT DEPARTMENT, pc ICode=400032, st=Mi hi 
2.5.4.20=c4f0e8608020fad0064f5bd3c61 5be5666dc0af54fcf5038cc1 

FATTESING sat 
seudonym=DDE30B7B97 1C1 2ACSE78F6BE2C672CA1 1B7A98CE, 
erialN be :2182F4F20DAA6841AB430B2FD812E7B5D3A883E72E 
FA5S74CA5E29FF528BC8015, VUESING FATTESING VASAVE 

VA AV E Date: 2023.08.22 12:03:45 +05'30' 

(वि. फ. वसावे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः शाआशा-२०१५/प्र.क्र.१०० (भाग-२)/का.१३ 


२. मा. मंत्री आदिवासी विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव. 

3. अपर मुख्य सचिव (आदिवासी विकास विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुकत, आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

५. अप्पर आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, ठाणे /नाशिक/अमरावती 
/नागपूर. 

सर्व संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा),/ (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा),/ (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

. सर्व निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी . 

१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

११.सर्व उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.निवड नस्ती (का-१३), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


eon SG & 


पृष्ठ 4 पैकी ५ 


